सर्वोच्च न्यायालय, येथे दाखल 
एस.एल.पी..क्र.९८८१/२०१२ प्रकरणी 
शासनाच्या वतीने नियुक्‍ती केलेल्या 
अँड.श्री.उठदय ललित यांना फी मंजूर 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३९३/पोल-१० 
जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला, 
कफ परेड, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: १९ एप्रिल, २०१४ 
संदर्भ :- शासन पत्र, विधी व न्याय विभाग क्र.३६४५/२३७/क्रिम.जन./१३/अ झाखा, दिनांक 


०७.१२.२०१२३ 


शासन निर्णय :- सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे दाखल स्पेशल लिव्ह पिटीशन (क्रिमिनल) क्र.१८८१/१२ 


(असिया सईद ख्वाजा अयुब विरूद्ध महाराष्ट्र शासन व इतर) मध्ये महाराष्ट्र शासन व सदर याचिकेतील 


प्रतिवादी पोळीस अधिकारी (अनु क्र. १,२,३,४,१०,११,१२,१३,१४ व १५) यांच्या वतीने बाजू 


मांडण्यासाठी, अँड.श्री.ठदय ललित यांची विधी व न्याय विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक 


७.१२.२०१३ च्या पत्रान्वये विशोष समुपदेशी म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली आहे 


२. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड.श्री. उदय ललित यांना प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु. 


२,५०,०००/- प्रमाणे अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच, प्रस्तुत 


प्रकरणी त्यांना अपरिणामकारक सुनावणी फी, विचारविनिमय फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी 


अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोलीस उप आयुक्‍त दर्जाहुन कमी 


नाही अशा अधिका-यांकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी-२०१३/प्र.क्र.३९३/पोल-१० 


४. या बाबीवरील खर्च पोलीस आयुक्त, मुंबई यांनी त्यांच्या मागणी क्रमांक : बी-१, २०५५ पोलीस - 


(00) १०८, राज्य पोलीस मुख्यालय (०२) (09) शहर पोळीस आस्थापना-२८ व्यावसायिक व विशेष सेवा 


(२०५५ ००९७) या लेखाशीर्षाखाळील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.८/१४/व्यय-७, दिनांक १५.०१.२०१४ अन्वये 


प्राप्त झालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०४०४१ ५८४११७९८२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डक Digitally signed by Ajinkya 
A | n k a Vasant Bagade 
y DN: CN = Ajinkya Vasant 
Bagade, C = IN, S= 


Vas a n t Maharashtra, O = Government 


Of Maharashtra, OU = Home 
Date: 2014.04.19 16:04:45 


Bagade «ss 


(अजिंक्य बगाडे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. पोलीस आयुक्त, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ),महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
३. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
४. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
५. सरकारी वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली. 
६. श्री.उदय ललीत, वरिष्ठ वकील, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, 
नवी दिल्ली-११० ००१ 
७. विधी व न्याय विभाग (अ शाखा), मंत्रालय, मुंबई 
८. वित्त विभाग (व्यय-७ मंत्रालय, मुंबई 
९. निवड नस्ती (पोल-१०) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


